भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहायक भाषा संचालक, गट-ब (राजपत्रित) 
या संवर्गाधीळ अधिकाऱ्यांची दि. 
०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२. 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१, 


२) मराठी भाषा FATT AIR परिपत्रक क्र. भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२, दि.०४.०९.२०२४. 


शासन परिपत्रक 


भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “सहायक भाषा संचालक” या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० ते दि. ०१.०१.२०२३ या कालावधीतील अंतिम ज्येष्ठतासूची 
वाचा येथील दिनांक ०४.०९.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 
सदर परिपत्रकान्वये सहायक भाषा संचालक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ 
मधीळ नियम ३(२) (ब) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता निश्चित करण्यात आल्या आहेत. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदरची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२. 


४. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक व 
त्यासोबतची ज्येष्ठतासूची संबंधित “सहायक भाषा संचाळक” यांच्या (रजेवर असलेल्या/सेवानिवृत्त 
झालेल्या अधिकाऱ्यांसह) तात्काळ निदर्शनास आणावी. तसेच सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही 
आक्षेप/ हरकती/सूचना असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती/सूचना भाषा 
संचालकांच्या अभिप्रायांसह सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसांचे 
आत शासनाच्या निदर्शनास आणणे आवश्‍यक आहे. पंधरा दिवसांच्या विहित मुदतीनंतर प्राप्त 
झालेले कोणतेही आक्षेप/हरकती/सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत व सदरची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची ही अंतिम जेष्ठतासूची स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी. 


Ge सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥व85॥॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०५१३०१०४९०३३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NITIN JOTIRAM DANGARE 

N ITI N Tl RAM DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
LANGUAGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2199314143adc352dccd62da8d57c0c437f1857f98da7b405 
25225bbbd5b59e9, postalCode=400032, st=Mahi ht 


D AN G A RE INumber=EF4BF635C99B4893 102C08CC8CC543C45250E19DC2 
A7932C127A2E60D75F7904, cn=NITIN JOTIRAM DANGARE 
Date: 2024.09.05 13:01:30 +05'30' 
(नितिन डंगारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. संबंधित सहायक भाषा संचालक (भाषा संचालनालयामार्फत), 


२. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई, 
३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था- २, दिनांक:- ०५/०९/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


ae संवर्गाचे नांव: सहायक भाषा संचालक, गट -ब (राजपत्रित) 


२. । वेतनश्रेणी : एस- १५ : ४१८००-१३२३०० 


३. | दि.१ जानेवारी, २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि. 09.09.2023 ते दि. 39.92.2023 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


नियम ३ | शासकोय अधिकाऱ्याचे | संबंधित | जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक शेरा 
(२) नुसार नाव पदावरील (दिनांक- (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा | महिना-वर्षी | नियुक्तीचा | मूळ जात | संवर्गात (दिनांक- 
क्र. मार्ग प्रवर्ग प्रवर्ग _ | yeaa wal महिना-वर्ष) 
दिनांक 
१. श्री. ह.म. सुर्यवंशी | 08.00.9804 | अ.ज अ.ज २४.०६.२०१६ | २४.०६.२०१६ | ३१.०७.२०३३ | एम.ए. म.लो.आ. पुरस्कृत 
बी.एड. उमेदवार म्हणून 
नियुक्‍ती 
२. श्री. यो.ल. शेट्ये पदोन्नती १९.०७.१९६७ | खुला खुला ११.०३.२०१९ | ०७.०३.२०१९ | ३१.०७.२०२५ | एम.ए. (मराठी) | म.भा.वि.शा.आ.दि. 
०७.०३.२०१९ 
अन्वये तात्पुरती 
पदोन्नती 
३. श्री. श. कि. यादव पदोन्नती १४.०३.१९६९ । खुला खुला ०७.०३.२०१९ | ०७.०३.२०१९ | ३१.०३.२०२७ | एम.ए. (मराठी) | म.भा.वि.शा.आ.दि. 
०७.०३.२०१९ 
अन्वये तात्पुरती 
पदोन्नती 
४. श्री. सं. दु. गोसावी सरळसेवा =| ०६.०७.१९८२ | खुला भ.ज. (बौ | २०.०२.२०२३ | २०.०२.२०२३ | ३१.०७.२०४० | बी.ए.(मराठी | म.लो.आ. पुरस्कृत 
संस्कृत) उमेदवार म्हणून 
एम.ए.(मराठी) | नियुक्ती 
4. श्रीम. व.नि. निकुंभ | 23.02.9886 | खुला अ.जा. ०८.०३.२०२३ | ०८.०३.२०२३ | २९.०२.२०२४ | एम.ए.(मराठी) | म.भा.वि.शा.आ.दि. 
०६.०३.२०२३ 
अन्वये तात्पुरती 
पदोन्नती 


श्रीम. अ.प्र.शिरगांवकर | पदोन्नती २८.०२.१९७० | खुला इ.मा.व. | ०८.०३.२०२३ | ०८.०३.२०२३ | २९.०२.२०२८ | एम.ए.(मराठी) | म.भा.वि.शा.आ.दि. 
०६.०३.२०२३ 
अन्वये तात्पुरती 
पदोन्नती 
श्री. बा. उ. जगताप सरळसेवा । ०९.०८.१९७८ | खुला खुला २५.०४.२०२३ | २५.०४.२०२३ | ३१.०८.२०३६ | एम.ए.(मराठी), | म.लो.आ. पुरस्कृत 
एम.फिल.,नेट । उमेदवार म्हणून 


नियुक्‍ती 


